शासकीय तंत्रनिकेतनातील अधिव्याख्याता 
यांचा परिविक्षा कालावधी समाप्त करुन 
नियुक्ती पुढे सुरु ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, 
शासन निर्णय क्र. पकास-३४१६/प्र.क्र.१०२/१६/तांशि- ७, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक :- १७ एप्रिल, २०१८. 


पहा :- संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र. ४अ/आस्था/ 
परिविक्षा/२०१६/३९५, दि. १८/०४/२०१६ व क्र. ४अ/आस्था/परिविक्षा/ २०१८/ २६६, 
दि.२२/०३/२०१८. 


शासन निर्णय:- 
शासकीय तंत्रनिकेतनांमधील महाराष्ट्र तंत्रनिकेतन शिक्षक सेवा गट - अ, या संवर्गातील 


शासकीय तंत्रनिकेतन, नाशिक येथील संबंधित अधिव्याख्याता यांनी दोन वर्षांचा परिविक्षा कालावधी 
समाधानकारक रित्या पूर्ण केला आहे. त्यामुळे त्यांचा परिविक्षा कालावधी विवरणपत्रातील स्तंभ क्र. 
६मध्ये नमुद केलेल्या दिनांकापासुन समाप्त करण्यात येत आहे व त्यांची नियुक्‍ती पुढे चाळू ठेवण्यास 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र.। उमेदवाराचे नांव, नियुक्तीचा कार्यभार धारण परिविक्षा परिविक्षा 
पदनाम व ज्या शासन निर्णय | केल्याचा दिनांक कालावधीत । कालावधी पूर्ण 
संस्थेत कार्यरत =| क्रमांक व दिनांक उपभोगळेली रजा । केल्याचा 
आहेत त्या संस्थेचे दिनांक 
नांव 
Bea 2: 3. [ee ५. ६. 
| . | श्रीमती सुचीता एससीटी- २६/१२/२०११ | अर्ध अजित रजा | ०७/०१/२०१४ 
एकनाथ PAH, ६५११/(६९/११)/ (म.पू.) दि.१२/११/२०१२ (म.न) 
अधिव्याख्याता, ड्रेस तांशि-७, ते 
डिझाईनिंग अन्ड fe. दि.१७/११/२०१२ 
गारमेंट १८/११/२०११ व एकूण ०६ दिवस 
ARR, दि.२२/१२/२०११ व इतर ०७ दिवस 
शासकीय अशा 
तंत्रनिकेतन, नाशिक. (एकूण १३ दिवस) 


शासन निर्णय क्रमांकः पकास-३४१६/प्र.क्र.१०२/१६/तांशि- ७, 


०२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०४१७१७०८३७६९०८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 

Sudhir Jaya: 
Shetty Sarcasm 

(सुधीर जया argh) 

कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


by Sudhir Jaya Shetty 
ermment Of Maharashtra, ou=Higher And 
epartment, postalCode=400032, 


427909 
TR Ze 


aeons 


'7025fdf5a4898b244953b82406eea05963bc45 
7०8305, 


प्रत: 

© संबंधित अधिव्याख्याता (तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत). 

प्रति, 
१. संचालक, तंत्रशिक्षण, तंत्रशिक्षण संचालनालय,महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२. सह संचालक, तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालय, नाशिक. 
३. प्राचार्य, शासकीय तंत्रनिकेतन, नाशिक. 
४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र - 9, मुंबई. 
५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक. 
६. निवड नस्ती/तांशि-७. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


